राज्यातील पाच मोठे TSR 
गाळ व रेती / वाळू मिश्रीत गाळ 
निष्कासनाच्या कामाकरिता मानक 
निविदा कागदपत्रे तयार करण्यासाठी 
समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : लाक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.9०/२०२२/भाग-१/लाक्षेवि(आ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : १८/०७/२०२२ 


१. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र. मेरिना -२०१८/प्र.क्र.१३७/२०१८ /लाक्षेवि (आस्था), 
दि.०३/०८/२०१८ 

२. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र. मेरिना -२०१८/प्र.क्र.१८८/२०१८ /लाक्षेवि (आस्था), 
दि.०६/०८/२०१८ 

३. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र. लाक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.१२३/२०२०/लाक्षेवि (आस्था), 
दि.२७/११/२०२० 

४. जलसंपदा विभागाचे शासन पत्र लाक्षेवि-२०२०/(प्र.क्र.१२३/२०)/लाक्षेवि (आस्था), 
दि. ०४/०५/२०२१ 


प्रस्तावना : - 

राज्यातील जुन्या धरणात साठलेला गाळ काढून तो शेतामध्ये वापरुन शोत जमिनीची उत्पादन 
क्षमता वाढविणे व त्याचबरोबर राज्यातील सर्व धरणाचे जलाशय गाळमुक्‍त करण्याचे धोरण शासनाने 
स्विकारले असून मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पातील गाळ व गाळमिश्रीत रेती/वाळू निष्कासनाचे धोरण संदर्भाकित 
शासन निर्णय क्र. १ अन्वये निर्गमित केले आहे. तथापि सदर शासन निर्णयानुसार सन २०१९ मध्ये सुरू 
केलेली गाळ व गाळमिश्रीत वाळू/रेतीच्या निष्कासनाची ई-निविदेद्वारे प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्याचे 
मुख्य कारण म्हणजे निविदा कागदपत्रामध्ये काही बाबतीत संदिग्धता व अंतरविरोध असल्याने तक्रारी प्राप्त 
होत होत्या. 

त्यानुषंगाने निविदा कागदपत्रामध्ये अटी व शर्ती सुधारीत करून प्रारूप ई-निविदा कागदपत्रे तयार 
करण्यासाठी नव्याने समितीचे गठन संदर्भांकित शासन निर्णय क्र.३ अन्वये करण्यात आले होते. तथापि, 
सदर समितीने सादर केलेले मानक प्रारूप निविदेत दि.०३/०८/२०१८ रोजीच्या धोरणातील तरतूदीनुसार 
काही बाबी सुसंगत नसल्याने, संदर्भाकित शासन पत्र क्र. ४ नुसार पूर्वी स्थापित केलेली समिती बरखास्त 
झालेली असल्याने व अद्याप मानक निविदा कागदपत्रे अंतिम झाली नसल्याने, सुधारित मानक प्रारूप 
निविदा तयार करण्याकरिता पुन्हा समिती गठीत करणेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत, संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या, मोठ्या 
पाटबंधारे प्रकल्पातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू/रेतीच्या निष्कासनासाठी कंत्राटासाठी प्रारूप ई-निविदा 
कागदपत्रे सुधारीत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लाक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.9०/२०२२/भाग-१/लाक्षेवि(आ) 


अ.क्र. | नाव पदनाम समितीमधील पदनाम 
fa. | श्री. रा. र. शाह महासंचालक, मेरी, नाशिक अध्यक्ष 
२. डा. सं. म. बेलसरे । मुख्य अभियंता, (उ. म. प्र), जलसंपदा | सदस्य 
विभाग, नाशिक 
३. श्री. सं.रा. मुख्य अभियंता, जलविद्युत (स्थापत्य) | सदस्य 
तिरमनवार गुणनियंत्रण, पुणे 
४. श्री.सं.द. चोपडे  । अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे सदस्य 
मंडळ, पुणे 
५. श्री. प्रवीण कोल्हे | अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे सदस्य सचिव 
प्रकल्प मंडळ, पुणे 


२. सदर समितीने दि.०३/०८/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आलेल्या धोरणानुसार 
हाती घ्यावयाच्या कामाची मानक निविदा कागदपत्रे तयार करावी. सदर निविदेत अटी शर्ती (contract 
terms and conditions), अर्हताविषयक बाबी (eligibility criteria), कामाचा व्याप (scope of work), 
कामाची कार्यपद्धती, निविदा मुल्यांकनाची पद्धत (Bid evaluation process), dispute resolution 
mechanism इत्यादी सर्व बाबींच्या सुस्पष्ट तरतूदी करण्यात याव्या.तसेच वर नमूद धोरणानुसार अटी शार्ती 
मानक निविदेत करणे अपेक्षित असून त्यात काही बदल आवश्‍यक वाटल्यास तर सदर समितीने बदलाची 
आवर्यकतेचे समर्थनासह सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा. जेणेकरून त्याबाबत मा.मंत्री मंडळाची 
मान्यता घेता येऊ शकेल. याव्यतिरिक्त या समितीने Offset Price ठरविण्याबाबत सुस्पष्ट कार्यपद्धती 
सुचवावी. 
३. समितीस महसूल विभाग, पर्यावरण विभाग, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडीया लि. केंद्रीय जल आयोग 
इत्यादि विभागातील तज्ञांशी आवश्‍यकता भासल्यास चर्चा करण्याची मुभा राहिल. तसेच जलसंपदा 
विभागातील दोन कार्यकारी अभियंत्यांना आमंत्रित सदस्य म्हणून निवडता येईल. 
४. समितीने आपला अहवाल दोन महिन्यात शासनास सादर करावा. सदर अहवालात प्रारूप ई-निविदा 
कागदपत्रांचा तसेच करण्यात आलेल्या सुधारणांचा तपशिल समर्थनासह अंतर्भूत करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१९११०९२८८९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SANJIV ARUNKANT a ळात LATER SOLE 


1d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d287520a1c61013a9d 
st=Mahara 


5.4.20=2 
32a, postalCode=400032, 


TATU णी 
(संजीव टाटू) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
३. सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
४. सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 


५. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लाक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.9०/२०२२/भाग-१/लाक्षेवि(आ) 


६. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सचिव(लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. सचिव(प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
१४. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे. 

१५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१६. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


